ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत राज्यातील शाळा 
न्यायधिकरणांना पुरविण्यात आलेल्या WAN 
Connectivity करिता येणाऱ्या आवर्ती खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३५/२२/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई :- ४०० ०३२, 
दिनांक:- ०६ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा:-१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.वॅन-२०२१/प्र.क्र.१८/कार्या.०७, दि.२५.२.२०२२ 
२) आयुक्त, शिक्षण यांचे पत्र क्र. अंदाज-१८१/ WAN Connectivity29-22 व 
२२-२३/२८७०, दिनांक १९ मे,२०२२ 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पूरक-२०२२/प्र.क्र.९६/अर्थ-३, दि.३ डिसेंबर,२०२२ 


प्रस्तावना :- 

विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५.२.२०२२ अन्वये ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत जिल्हा 
न्यायालये आणि दुय्यम न्यायालयांच्या संगणकीकरणाचा कार्यक्रम केंद्र शासनाकडून हाती घेण्यात 
आला आहे. यानुषंगाने ई-कोर्ट Pa मोड प्रकल्पांतर्गत केंद्र शासन, राज्य शासन, उच्च न्यायालय 
यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. सामंजस्य करारामध्ये राज्य शासनाची 
जबाबदारी आणि भूमिका निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने DG सेटचा इंधन व 
इतर खर्च, न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टिव्हीटी उपलब्ध करुन देणे, 
हार्डवेअरच्या देखभाल दुरुस्तीवरचा खर्च या बाबींकरीता येणाऱ्या आवर्ती खर्चासाठी निधी उपलब्ध करुन 
द्यावयाचा आहे. ई-कोर्ट far मोड प्रकल्प (01856-॥) प्रकल्पांतर्गत Internet Connectivity चा 
सुरूवातीचा दोन वर्षाचा आवर्ती खर्च केंद्र शासनाने केला असून, त्यांनतर येणारा आवर्ती खर्च राज्य 
शासनाकडून होणे अपेक्षित आहे. त्यानुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून ई-कोर्ट 
प्रकल्पांतर्गत राज्यातील न्यायालयांमध्ये BSNL यांच्यामार्फत WAN Connectivity उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेली असून WAN Connectivity च्या अनुषंगाने BSNL/MTNL कडून प्राप्त होणा-या 
देयकाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी मान्यता घेणे आवश्‍यक असल्याचे सदर झासन निर्णयामध्ये नमूद 
करण्यात आले आहे. 
शः ई-कोर्ट PRAM मोड प्रकल्प भाग-२ अंतर्गत राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्या दरम्यान 
करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारानुसार ई-कोर्टस प्रकल्पाच्या अनुषंगाने दोन वर्षानंतरच्या पुढील 
कालावधी करिता येणाऱ्या आवर्ती खर्चासाठी निधी उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य आहे. त्याकरिता 
बीएसएनल/एमटीएनएल यांना सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ या दोन वर्षाकरिता ९ शाळा 
न्यायाधिकरणासाठी एकूण रु. ८५,१०,४७०/- इतक्या रकमेची मागणी आयुक्त शिक्षण यांच्याकडून संदर्भ 
क्र.२ येथील पत्रान्वये करण्यात आली होती. मात्र, त्याकरिता अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध नसल्याने 
पुरवणी मागणी मंजूर करण्याची विधानमंडळास विनंती करण्यात आली होती. विधानमंडळाकडून 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३५/२२/प्रशा-५ 


पुरवणी मागणीव्दारे मान्य केलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाळीळ ९ शाळा न्यायाधिकरणासाठी ई-०२, २२०२, 
सर्वसाधारण शिक्षण, ८० सर्वसाधारण,८००, इतर खर्च (०३) न्यायाधिकरणे (०३) (०१) शाळा 
न्यायाधिकरणे (२२०२१६१६) अंतर्गत ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी” या लेखाशीर्षाखाली रक्‍कम रु. ५.०० 
लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. सदर निधीपैकी रु.३.०० लक्ष वितरीत करण्यात 
आला असून, रु. २.१३ लक्ष इतका निधी प्रत्यक्ष खर्च झाला आहे. ई- कोर्ट मिशन मोड प्रकल्पांतर्गत 
केंद्र शासन, राज्य शासन व उच्च न्यायालय यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय सामंजस्य करारानुसार ई- कोर्टस्‌ 
प्रकल्पाच्या अनुषंगाने दोन वर्षानंतरच्या पुढील कालावधीकरीता येणाऱ्या आवर्ती खर्चासाठी निधी 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी रु. ८५,१०,४७० इतक्या रकमेची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली 
होती. त्यास विधिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 
२. पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर झालेल्या रु. ८५,१०,४७० इतक्या निधी पैकी ५०% म्हणजे 
रु. ४२,५५,२३५ (रुपये बेचाळीस लाख पचावन्न हजार दोनशे पस्तीस फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने ई-०२, २२०२,सर्वसाधारण शिक्षण,८० 
सर्वसाधारण,८००, इतर खर्च (०३) न्यायाधिकरणे (०३) (०१) शाळा न्यायाधिकरणे (२२०२१६१६) अंतर्गत 
०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी” या लेखाश्रीर्षाअंतर्गत वितरीत करण्यात येत आहे. खालील कोष्टकातील 
स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केल्यानुसार निधी वितरणाबाबतची पुढील आवऱ्यक ती कार्यवाही आयुक्‍त (शिक्षण) 
यांच्या स्तरावरुन तात्काळ करण्यात यावी. 


अ. शाळा वार्षिक आवर्ती | सन२०२१-२२ । सन२०२२-२३ |सन २०२१-२२ सध्या 
क्र. | न्यायाधिकरणाचे | शुल्क अधिक | करीता करीता व २०२२-२३ वितरीत 
नाव १८%७5 BSNL/ MTNL | BSNL/MTNL_ | करीता करावयाचा 
यांचेकडून प्राप्त यांचेकडून प्राप्त | BSNL/MTNL | निधी 
झालेल्या झालेल्या यांचेकडून 
देयकानुसार ।देयकानुसार प्राप्त झालेल्या 
आवश्यक आवश्यक देयकानुसार 
तरतुद तरतुद आवश्यक 
(9¢%GST (१८%७5$  ।तरतुद 
सहीत) सहीत) (१८%७७1 
सहित (¥+4) 
| 9 | २ ३ ae cae] ५ ६ | 6 | 
q | पीठासीन अधिकारी | ४९३३३४.४० | ४९३३३४.४० । ४९३३३४.४० ।९,८६,६६९ | ४,९३, ३३५ 
शाळा 
न्यायाधिकरण, 
अमरावती 
२ --“-कोल्हापूर ४९२२३२३४५.४० ४९२३३२३४.४० ४९२२३२३४.४० ९,८६,६६९ ४,९३,३३५ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३५/२२/प्रशा-५ 


३ | -"मुंबई ४९२३२३३४.४० ४९३३३४.४० ४९३३३४.४० ९,८६,६६९ 85835334 
tof -“-लातूर ४९२३२३२३४.४० २३२८४२८.८२ ६४९३३३५.४० €,29, 093 ४,१०,८८६ 
4 -“- नागपूर ४९२३२३२३४.४० ५५४१५६.४५ ४९२२३२३४.४० १०,४७,४९१ | ५,२३,७४५ 
& -“- औरंगाबाद ४९३३२३४.४०८ ५८३९२८९.४९ ४९२३२३३४.४० १०,२२,६२४ | 4,9&,392 
9 -“- नाशिक ४९२३२३३४.४० २०४०९१.७६ ४९३३३४.४० ६,९७,४२६ 3,8C,1993 
८ |-“"-पुणे 88 3338.90 ५१२२५६.८० ४९३३३४.४० १०,०५,५९१ ५,०२,७९५ 
8 -“- सोलापूर ४९२३२३२३४.४० ४५२२२३.२० ४९२३३३४.४० ९,४५,५५८ ४,७२,७७९ 
एकूण पूर्णाकात ४४,४४,०१० ४०,७०,४६० ४४,४०,०१० ८५,१०,४७० | ४२,५५,२२५ 


३. तसेच उपरोक्‍त निधी खर्ची पडल्यानंतर, उर्वरित ५०% निधीची मागणी तात्काळ करण्यात यावी. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ७६/व्यय-५ दिनांक २४.०१.२०२३ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. MSL SRA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२३०२०६१८५३२६२६२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


TIKARAM 
WAMAN KARPATE 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. पिठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, अमरावती, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई, नागपूर, 
औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, सोलापूर 
३. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
६. संबधित जिल्हा कोषगार अधिकारी , 
७. अवर सचिव (व्यय-५) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. निवडनस्ती प्रशा-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


